सन 2028-24 निधी वितरण 39 - सहायक 
अनुदाने / वेतनेतर ५०-इतर खर्च 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- निधीवि २०२४/प्र.क्र.३३/ एसडी-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक :- ९ सप्टेंबर, २०२४ 

संदर्भ :- 

१) शिक्षण संचालक, योजना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दि. ०५.०७.२०२४ रोजीचे पत्र 

२) वित्त विभागाचे क्र. अर्थसं २०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.२५.०७.२०२३ चे परिपत्रक 

३) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.अनुवि-४९२४/(३५/२४)/अर्थसंकल्प, 

दि.०३.०४.२०२४ 

प्रस्तावना :- 

राज्यातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहीत करण्याकरीता सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ३१- 
सहायक अनुदाने / वेतनेतर व ५०-इतर खर्च या उद्दिष्टाखाली मंजूर निधी वितरीत करण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

राज्यात गुणवान विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी विविध 
शैक्षणिक सवलती व फी माफी विषयक योजना कार्यन्वित आहेत. संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र 
विनियोजन (लेखानुदान) अधिनियम, २०२४ अन्वये निधी वितरीत करण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत सन २०२४- 
२५ या आर्थिक वर्षामध्ये मंजुर अर्थसंकल्पित तरतुदीमधून वित्त विभागाने संदर्भ क्र.२ येथील परिपत्रकान्वये मंजूर 
केलेल्या प्रमाणात निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
२. खालील परिच्छेद ३ मध्ये ३१- सहायक अनुदाने / वेतनेतर व ५०-इतर खर्च या उद्दिष्टाखाली नमूद 
योजनांसाठी एकूण रु.७,२७,३३,४००/- (अक्षरी रु. सात कोटी सत्तावीस लक्ष तेहतीस हजार चारशे फक्त) इतका 
निधी वितरीत करण्यास व सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यास शासन मान्यता 
देत आहे. 
३. राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्याना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती संदर्भात वितरीत करावयाच्या निधीचा 
तपशील पुढील प्रमाणे आहे :- 


(रुपये हजारात) 


अ.क्र | लेखाशीर्ष योजनेचे नाव अर्थसंकल्पित | लेखानुदानद्वारे | वितरीत 


रक्‍कम वितरीत निधी | करावयाची 
रक्‍कम 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, 
सर्वसाधारण ८००, इतर खर्च (०२ 
संकीर्ण (४४) विद्यार्थ्यांना इयत्ता १० वी | १००००० १०००० ५०००० 
पर्यंत मोफत शिक्षण (२२०२ ३०५६) 


२२०२ ३०५६ 
(३१) 


शासन निर्णय क्रमांकः निधीवि २०२४/प्र.क्र.३३/ एसडी-५ 


2. 2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, 
सर्वसाधारण ८००, इतर खर्च (०२) २८५ १२९ 
संकीर्ण (०२) (०७) इतर खर्च (जिल्हा ४२ 
परिषदांना अभिकरण खर्च) (अर्थोपाय 
अग्निमाशी समायोजन) (२२०२ १४३८) 


२२०२ १४३८ 
(५०) 


2 2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, 
सर्वसाधारण ८००, इतर खर्च (०२) 
संकीर्ण (०२) (१२) इतर खर्च (जिल्हा ८५० ३२३ १८७ 
परिषदांना अभिकरण खर्च) (अर्थोपाय 
अग्निमाशी समायोजन) (२२०२ १४८३) 


२२०२ १४८३ 
(५०) 


४. २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, 
सर्वसाधारण ८००, इतर खर्च (०२) 
संकीर्ण (०२) (४२) माध्यमिक व उच्च ५००० ५०० 
२२०२ २९२६ । माध्यमिक शाळा, तसेच शिक्षण शास्त्र 
(३१) पदविका विद्यालयातील २५०० 


अध्यापकांच्या व  अध्यापकेतर 
कर्मचारी वर्गाच्या मुलांना मोफत 
शिक्षण (२२०२ २९२६) 


षु. २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, 
सर्वसाधारण ८००, इतर खर्च (०२) 
संकीर्ण (०२) (१६) इतर खर्च (जिल्हा २४ Ps ४.४ 
परिषदांना अभिकरण खर्च) (अर्थोपाय 
अग्निमाशी समायोजन) (२२०२ १५१८) 


२२०२ १५१८ 
(५०) 


६. २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, 
सर्वसाधारण Coo, इतर खर्च 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (०२) 
संकीर्ण  (०२(५० विदर्भातील ४०००० ४००० २०००० 
शेतक-यांच्या आत्महत्या 
रोखण्यासाठी त्यांच्या मुलांना 
शैक्षणिक सवलत (2202 H १५१) 


२२०२ H १५१ 
(५०) 


एकुण १४६१५९ १४९६२ (७२७३३.४ 


४. वरील बाबींवर होणारा खर्च उपरोक्त नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात मंजूर 
करण्यात आलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


प्रति, 


शासन निर्णय क्रमांकः निधीवि २०२४/प्र.क्र.३३/ एसडी-५ 


प. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून 


घोषित करण्यात येत आहे. तसेच लेखाधिकारी (लेखा), शिक्षण संचालनालय योजना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना या 
शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधीकरिता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. याबाबतीत वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे / शासन निर्णय / शासन परीपत्रक 
यामधील सूचनांचे पालन करणे आवश्‍यक राहील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९०९१४५७४८४४२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


TUSHAR VASANT 
MAHAJAN 


(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद), विधान भवन, मुंबई. 

२. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मुंबई. 

४. प्रधान सचिव, (शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५ आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. शिक्षण संचालक (प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. शिक्षण संचालक (योजना), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. सहाय्यक संचालक (लेखा), माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, शिक्षण संचालनालय, पुणे. 
९. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 

१०. लेखाधिकारी (लेखा), शिक्षण संचालनालय योजना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. निवड नस्ती (एसडी-५) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


